८ ते १० जानेवारी, २०१८ या कालावधीत बंगलोर येथे 
होणाऱ्या "तिसरे युनिफॉर्म एक्स्पो-२०१८" या 
प्रदर्शनासाठी श्री सालापूर रेडिमेड कापड उत्पादक 
संघ, सोलापूर यांना प्रायोजक शुल्क मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जावप्र-२९१८/ प्र.क्र.६१/ टेक्स-१ (ब) 
तिसरा मजला, मंत्रालय ( विस्तार) ,मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० O32, 
दिनांक :- १९ नोव्हेंबर, २०१८. 


प्रस्तावना :- 

बंगलोर येथे होणाऱ्या "तिसरे युनिफॉर्म एक्स्पो-२०१८" या प्रदर्शनासाठी महाराष्ट्र शासनास 
प्रायोजक म्हणून सहभागी होण्याची विनंती श्री सोलापूर रेडिमेड कापड उत्पादक संघ, सोलापूर 
यांनी केली होती. त्याअनुषंगाने सदर प्रदर्शनाचे प्रायोजक म्हणून सहभागी होण्याचे शुल्क मंजूर 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

श्री सोलापूर रेडिमेड कापड उत्पादक संघ, सोलापूर यांनी बंगलोर येथे आयोजित केलेल्या 
"तिसरे युनिफॉर्म एक्स्पो-२०१८" या प्रदर्शनात प्रायोजक म्हणून सहभागी होण्यासाठी रु. 
२०,००,०००/- (अक्षरी रुपये वीस लाख फक्त) इतके भागीदारी शुल्क मंजूर करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. सदर रु.२०,००,०००/- इतक्या रकमेमधून १०% टी.डी.एस. वजाती करुन 
उर्वरित रक्‍कम रु. १८,००,०००/- (अक्षरी रुपये अठरा लाख फक्त) श्री सोलापूर रेडिमेड कापड 
उत्पादक संघ, सोलापूर या संस्थेस अदा करण्यात यावी. संस्थेने सदरचा खर्च विहित पद्धतीने करुन 
त्याबाबतचा अहवाल संचालक वदस्रोद्योग, नागपूर यांना सादर करावा. 


a) संस्थेचे नावा | पन क्रमांक देयकाची रक्‍कम | टी.डी.एस. निव्वळ देय 
, (स्तंभ Hs रक्‍कम 
क्र मधील 
रकमेच्या 
(१० %) 
ea 2 3 8 5 द 
| SHRI AAJTS3940R_ | रु.२०,००,०००/- | रु.२,००,०००/- | 6.42 ,00,000/- 
SOLAPUR 
READYMADE 
KAPAD 
UTPADAK 
SANGH, 
SOLAPUR 


शासन निर्णय क्रमांकः जावप्र-२९१८/ प्र.क्र.६१/ टेक्स-१ (ब) 


२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ -३, दि.२ एप्रिल, २०१८ अन्वये 
सन २०१८ -२०१९ च्या प्रथम नऊमाही (डिसेंबर, २०१८ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व 
कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी एकूण वार्षिक तरतुदीच्या ७० टक्केच्या मर्यादेत खर्च 
करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सन २०१८-१९ या वर्षात "मागणी क्र. व्ही-२, २८५२ - उद्योग, 
२०२ वस्त्र निर्माण, of, ग्राहकोपयोगी वस्तू उद्योग, २०२ वस्त्र निर्माण, (०१) (०१) प्रदर्शने, चर्चासत्रे, 
जाहिरात व इतर अनुषंगिक बाबींकरीता अथसहाय्य (२८५२ ०४९९), २६, जाहिरात आणि प्रसिद्धी ” या 
ळेखाशीर्षाखाली रु.४००.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित असून त्यापैकी ७०% म्हणजे रु. २८०.०० 
org इतका निधी डिसेंबर, २०१८ पर्यंत खर्च करण्यास उपलब्ध आहे. त्यापैकी आतापर्यंत 
रु.७३,४६,०५५/- इतकी रक्‍कम खर्च झाली असून रु. २,०६,५३,९४५/- इतकी रक्कम शिल्लक आहे. 

३. वित्त विभागाच्या दि. 2 एप्रिळ, २०१८ च्या परिपत्रकामधील परिच्छेद क्र. ६ (अ) नुसार "२६, 
जाहिरात व प्रसिद्धी ” या बाबींवर खर्च करण्यास विभागास अधिकार आहेत. तसेच ६ (ब) नुसार उपरोक्त 
लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-१९ करीता रु.४००.०० लाख इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली 
आहे. परिच्छेद-६ (क) मध्ये नमूद केल्यानुसार, विभागाच्या दि. २२.१.२०१३ च्या शासन निर्णयानुसार " 
२६, जाहिरात व प्रसिद्धी" या बाबीवर खर्च करण्यास नियोजन विभाग व वित्त विभागाच्या मान्यतेने 
विभागास अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 

४. वित्तविभागाच्या उपरोक्‍त परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अ.क्र.२ बाबत नमूद करण्यात येते 
की, योजनेच्या स्वरुपात अथवा व्याप्तीमध्ये बदल होत नसल्याने नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीची 
MARIA नाही. तसेच अ.क्र. ८ मधील तपासणी सूचीतील मुद्दयांचीही पूर्तता होत आहे. परिच्छेद क्र. 
७ मधील तरतुदी या प्रकरणी लागू नाहीत. 

५. परिच्छेदक्र.७क) मध्ये नमूद केल्यानुसार, तसचे सदर परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.७ब), ८ व 
१० मधील अटी या प्रकरणी लागू असून त्या अटींची पूर्तता सदर प्रकरणी होत आहे. तसेच सदर 
परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अ. क्र. ३3 बाबत नमूद करण्यात येते की, योजनेच्या स्वरुपात अथवा 
व्याप्तीमध्ये बदल होत नसल्याने नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीची आवश्‍यकता नाही. अ.क्र. ९ 
मधील तपासणी सूचीतील मुद्दयांचीही पूर्तता होत आहे. 

६. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण- २०१६/ प्र.क्र.३१/ कोषा.प्रश्ञा-५, दिनांक १० मे, २०१६ 
मध्ये कोषागारात देयके पारित करताना घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. सदर 
परिपत्रकातील परिच्छेद- अ) मधील बाबींची प्रस्तुत प्रकरणाशी संबंधित माहिती खालीलप्रमाणे आहे - 

१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- विभागाच्या क्र. सूतगि-१५११/ प्र.क्र.१५३/टेक्स-१ (ब) , 
दि. २२ जानेवारी, २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार “ २६, जाहिरात व प्रसिद्धी ” या बाबीखालील खर्च 
करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले आहेत. 

२) मंजूर निधी :- "मागणी क्र. व्ही-२, २८५२ - उद्योग, 202 THEM, ०८, ग्राहकोपयोगी वस्तू 
उद्योग, २०२ वस्त्र निर्माण, (०१) (०१) प्रदर्शने, चर्चासत्रे, जाहिरात व इतर अनुषंगिक बाबींकरीता 
अथसहाय्य (२८५२ ०४९९), २६ जाहिरात आणि प्रसिद्धी ” या लेखाशीर्षाखाळी रु.४००.०० लाख इतका 
निधी अर्थसंकल्पित असून त्यापैकी रु. ७३,४६,०५५/- इतका निधी खर्च झाला आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जावप्र-२९१८/ प्र.क्र.६१/ टेक्स-१ (ब) 


३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे 
- श्री सोलापूर रेडिमेड कापड उत्पादक संघ, सोलापूर या संस्थेस सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात 
यापूर्वी निधी वितरीत करण्यात आलेला नाही. 

४) ज्या लेखाश्रीर्षाखाली अनुदान वितरित करण्यात येत आहे, त्या लेखाक्ीर्षांतर्गत एक 
वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही :- उपरोक्त लेखाशीर्षांतर्गत एक वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक 
प्रलंबित नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा 
येणे रक्कम समायोजित करण्यात आली आहे :- लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करताना यादीसह व शक्‍यतो आधार क्रमांकासह सादर 
करावे :- लागू नाही. 

७) बांधकामविषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देताना सक्षम अधिका-याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा :- लागू नाही. 

८) खरेदी विषयक अद्ययावत प्रक्रिया उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या क्र. भांखस- 
२०१४/प्र.क्र.८२/भाग ॥/उद्योग-४, दि. १.१२.२०१६ च्या शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा :- लागू नाही. 

९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरित करावी:- लागू नाही. 


७. उपरोक्त प्रयोजनासाठी झालेला खर्च “ मागणी क्र. व्ही-२, २८५२ उद्योग, ०८ ग्राहकोपयोगी 
वस्तू उद्योग, २०२, वस्त्रनिर्माण, (09)(09) प्रदर्शने, चर्चासत्रे, जाहिरात व इतर अनुषंगिक बाबींकरीता 
(२८५२ ०४९९) दत्तमत, २६ जाहिरात व प्रसिद्धी ” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व सन २०१८- 
२०१९ या आर्थिक वर्षासाठी असलेल्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

८. परिच्छेद-१मध्ये नमूद केलेले प्रायोजक शुल्क रु.१८,००,०००/- (रुपये अठरा लाख फक्त) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांच्यामार्फत श्री सालापूर रेडिमेड कापड उत्पादक संघ, सोलापूर 
(SHRI SOLAPUR READY-MADE KAPAD UTPADAK SANGH, SOLAPUR) या संस्थेस 
RTGS द्वारे अदा करण्यासाठी श्री. र. गं. TE , कार्यासन अधिकारी, रोखशाखा, सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” व श्री. ब. बा. 
चव्हाण, सहसचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ यांना “ नियंत्रण 
अधिकारी ” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. SHRI SOLAPUR READY-MADE KAPAD 
UTPADAK SANGH, SOLAPUR या संस्थेचा बँक तपशील खालीलप्रमाणे आहे - 


Account Holder Name :--Shri Solapur Ready-made Kapad Utpadak Sangh 
Bank Name and Address :- Bank of Maharashtra, Sakhar Peth, Solapur. 
Bank Account Number = ६०२९६०२३२९२७ 

Type of Account :- Saving Account 

IFSC / NEFT Code - MAHBoooosgs 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जावप्र-२९१८/ प्र.क्र.६१/ टेक्स-१ (ब) 


९. सदर शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्रमांक सूतगि- १५११/ प्र.क्र.१५३/ 
टेक्स-१ (ब), दिनांक २२ जानेवारी, २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये या विभागास नियोजन व वित्त 
विभागाच्या मान्यतेने प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, 
क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ -३,दि.२ एप्रिल, २०१८ मधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८११२०१४२५३२२२०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Prasenjeet Karlekar 


७ 
p fa S e Nn) e e t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co- 
Operation Marketing and Textile, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d219c43caa42a6d2c1 1a62256b2ff3ad939a420 
Ka [ | e ka [ c9fb6fa0cb24c384214bcee8c, cn=Prasenjeet Karlekar 
Date: 2018.11.20 14:35:30 +05'30' 
(प्रसेनजीत कारलेकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मंत्री ( वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई . 
२. सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०3२. 
३. सहसचिव (टेक्स-१(ब)) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० O32, 
४. Gash THN, TANT संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
५. प्रादेशिक उपसंचालक वस्त्रोद्योग, सोलापूर. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई . 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई . 
१०.सहसचिव, श्री सोलापूर रेडिमेड कापड उत्पादक संघ, ६८५, चाटी गल्ली, सोळापूर- ४१३ ००२. 
११.अवर सचिव, १७-सी / कक्ष अधिकारी १६-सी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०3२. 
१२.कार्यासन अधिकारी, रोख शाखा, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३. निवडनस्ती ( टेक्स-१ (ब) ), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


